भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील गट- 
ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) सर्व पदांवर 
पदोन्नतीकरीता विभागीय पदोन्नती समिती 
गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.१०२/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १८ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा - 

१) झासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१३/प्र.क्र.२९९/पापु-१५, 

दि. २१.०९.२०१३ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन 
१२, दि. ०१.०८.२०१९ 

प्रस्तावना - 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांवर 
अधिकारी/कर्मचारी यांचा पदोन्नतीकरीता विचार करण्याकरीता मा. अपर मुख्य सचिव, पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
विभागीय पदोन्नती समिती पुर्नगठित करण्यात आली होती. राज्यस्तरावरील गट-ब (राजपत्रित 
व अराजपत्रित) या सर्व पदांवर अधिकारी/कर्मचारी यांचे पदोन्नतीकरीता विचार करण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समिती गठित करणेबाबतची संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील 
तरतूद विचारात घेता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित) संवर्गातील पदांवर पदोन्नतीकरीता अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा विचार करण्यासाठी 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पदोन्नती समिती 
गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील गट-अ संवर्गातील पदांवर पदोन्नतीकरीता विचार 
करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
पुर्नगठित केलेली विभागीय पदोन्नती समिती असेल, तर गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) संवर्गातील 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२१/प्र.क्र.१०२/पापु-१५ 


पदांवर पदोन्नतीकरीता अधिकारी/कर्मचारी यांचा विचार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे विभागीय 
पदोन्नती समिती गठित करण्यात येत आहे. 


विभागीय पदोन्नती समिती 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे अध्यक्ष 
२ अतिरिक्त संचालळक/सहसंचालक/उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण | सदस्य 
आणि विकास यंत्रणा 
३ अतिरिक्‍त संचालक/सहसंचालक/उपसंचालक/वरिष्ठ | सदस्य व मागासवर्गीय 


भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पदावरील | प्रतिनिधी 
मागासवर्गीय प्रवर्गातील कार्यरत अधिकारी (संचालकानी 
नामनिर्देशित केलेला) 


8 प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा,पुणे सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१६००४०८९२८ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 6. h Nivrutti 


P 
Nn h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply 


0 Sanitation Department 
postalCode=400032, 


bs st=Maharashtra, 

| V i U tt 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ce 
ce0d20e917ffa1 ef512d7e8fa2e49d 
93adbb5ad352, 
serial INumber=1325a2533f6285724 


| Pawar ७७ 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
३. अतिरिक्‍त संचालक/सर्व सहसंचालक/सर्व उपसंचालक/सर्व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 

४. निवडनस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


